महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा 
मार्फत राबविण्यात येणा-या पुणे रिंग रोड 
(पश्चिम क्षेत्र प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 
रु.३,५०० कोटी तसेच जालना ते नांदेड 
द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 
रु.२,१४० कोटी असे एकूण रु.५,६४० कोटी 
कर्ज हुडकोकडून घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शाहमी-२०२३/ सा.बां.वि. /प्र.क्र. ०५/अर्थबळ, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक ०८ मार्च, २०२३ 


वाचा - १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१०९९/प्र.क्र.६८/झा.हमी, दि. ५.११.१९९९ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१००८/प्र.क्र.१८/झा.हमी,दि.२८.४.२००८ 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.खाक्षेस-२०२२/प्र.क्र.३५७/रस्ते-८ 
FF.02.92.2022. 

४ महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचे क्र. MSRDC/HUDCO Land/2&84 
दि. 23.92.2022 चे VA 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. शाहमी-२०२३/ सा.बां.वि. /प्र.क्र. ०५/अर्थबळ, 
दि. ०७.०२. २०२३ 

६) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचे क्र. MSRDC/HUDCO Land/4¥2, 
दि. ०९.०२.२०२३ चे पत्र 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पाच्या 
भूसंपादनासाठी रु.३५,६२९ कोटी इतका निधी लागणार असून त्यापैकी हुडकोकडून पुणे रिंग रोड 
(पश्चिम क्षेत्र) प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी रू. ३,५०० कोटी तसेच जालना ते नांदेड द्रुतगती 
महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी रु.२,१४० कोटी असे एकूण रु.५,६४० कोटी कर्ज घेण्यासाठी 
हुडकोच्या अटी व शर्तीनुसार मंत्रिमंडळाने दि.१७.११.२०२२ च्या बैठकीत मान्यता दिली. 
त्यानुसार हुडकोच्या अटी व शर्तीनुसार हुडकोकडून रु.५,६४० कोटी कर्ज घेण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


मंत्रिमंडळाने दिनांक १७.११.२०२२ च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार पुणे रिंग रोड 
(पश्चिम क्षेत्र) प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी रू. ३,५०० कोटी तसेच जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग 
प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी रु.२,१४० कोटी असे एकूण रु.५,६४० कोटी इतके कर्ज हुडकोच्या अटी व 
शर्तीनुसार हुडकोकडून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेला 
अ.क्र. ५ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०२३/ सा.बां.वि. /प्र.क्र. ०५/अर्थबळ 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०३०८१२१००१६६०५ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL RAJARAM RANE 


(अ.रा. राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१ मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
3 मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
8) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
4) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७) सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
८) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 
९) उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
१०) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१३) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती ) 
१४) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक्स क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 
१५) इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 
६) नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई. 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८ 
बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 
१९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-०४. 
० भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-२८. 
29) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 
२२) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई-४०००५०. 
२४) वित्त विभाग (साउ /व्यय-३ /त्रह्ण व हमी नियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 
२५) कार्यासन अधिकारी-रस्ते-८, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई--४०० ०३२. 
२६) संबंधित वित्तीय संस्था (विभागामार्फत). 
20) निवड नस्ती -अर्थबळ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


